Reg . No . NPCITY/ 236 - 2015 - 17 
Published on 10th December 2015 . 


ट 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४५ ] 


गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर ३-९ , २०१५/ अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ३०-00 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - २ 


पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर १- ४ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २२०५ . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ११८६- बी - २- १- २०१५. 


श्री . उ . ना . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचा दिनांक २३ - ११- २०१५ ते २७- ११ - २०१५ 
पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येत आहे. 


श्री . प्र. ह. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांनी उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


ना - एक - १( १७२० ) 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८, शके १९३७ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टिप ( २) नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . उ . ना . पाटील, हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


दिनांक १ डिसेंबर २०१५. 


भाग १ ( ना .वि .पु .), म . शा . रा., अ. क्र . २२०६ . 


आदेश 


क्रमांक ११८३ - बी - २ - १- २०१५ . 


श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचा दिनांक ३० - ११ - २०१५ ते 
२ - १२- २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा ही रजेच्या मागे दिनांक २९ - ११ - २०१५ या सुट्टीच्या दिवसाला जोडून दिनांक २८ - ११ - २०१५ चे 
का . वे. नंतर ते दिनांक ३-१२-२०१५ चे का . वे. पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . सं . दा . गरड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हे वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टिप ( २) नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


वर्धा : 


दिनांक २८/ ३० नोव्हेंबर २०१५. 


संध्या व्दा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २२०७ . 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विसनिना- अर्थ- क - १५६-विवअ- ३८२७- २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक- १०७ आणि 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३- ११६२- सीआर - ४७ - १५- सी , दिनांक ०७ - ०८ - १९९३ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रवीण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर विभाग, नागपूर या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ अंतर्गत नियम क्र .- १०७ मधील अधिकार ( उपनियम (८ ), (१४ ), ( १६), ( १९), ( २१ ), (२२), ( २३ ) वगळून ) 
दि वर्धाडिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को . ऑ.बँक लि ., वर्धा या बँकेच्या सेवेतील सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील अधिकारी यांना थकित कर्ज वसुलीची कार्यवाही 
करण्याकरिता वर्धा जिल्हा कार्यक्षेत्राचे मर्यादेत याद्वारे अधिकार देण्यात येत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९, २०१५ / अग्रहायण १२ -१८, शके १९३७ 


३ 


कलम १५६ (१)( अ)(ब)( क) नुसार “विशेष वसुली अधिकारी ” म्हणून खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या अधिका-यांना पुढील अटींना अधिन राहून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


अ .क्र . 
( १ ) 


विशेष वसुली अधिका -याचे नांव 

( २ ) 


शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 


( ३ ) 


बँकेचे कार्यक्षेत्रकरिता 
वर्धा जिल्हा 


श्री . एस . एन . खिराळे 
श्री . एस . व्ही . काळे 
श्री . ए. व्ही . वंजारी 
श्री . पी . एस . खेकडे 

श्री . पी . डब्लु . शेटये 
___ श्री . एस . के . देवगडे 
___ श्री . पी . आर . महाजन 

श्री . व्ही . पी . वनस्कर 
९ श्री . एस . व्ही . उईके 

श्री . बी . एस . भगत 
११ श्री . एस . झेड. सुरजुसे 
___ श्री . पी . एस . वाघमारे 

श्री . के . एम . बारस्कर 
श्री . एस . एस . कांबळे 

श्री . ए . जी . मडावी 
१६ श्री . पी . बी . घुबडे 

श्री . एस . व्हि . माटे 
श्री . आर . डी . लोखंडे 
श्री . ए. एम . मोहोड 

श्री . जे . आर. खंडार 
२१ श्री . एस . जी . कोरडे 
२२ श्री . ए. व्ही . शेंडे 


बी . ओ. १ ( ऑफी.) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ. १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ. १ 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी.) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ ( ऑफी.) 
बी . ओ . २ ( ऑफी.) 
बी . ओ . १ ( ऑफी .) 
बी . ओ. १ ( ऑफी .) 
बी . ओ. २ ( ऑफी.) 
बी . ओ . २ 
बी . ओ. २ ( ऑफी.) 
बी . ओ. २ ( ऑफी .) 
बी . ओ . १ 
बी . ओ . २ ( ऑफी .) 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


अटी व शर्ती : 
( १ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१ - १० - २०१६ या कालावधीपर्यंत मर्यादित राहील . 
( २) या आदेशान्वये ज्या बँकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी/ कर्मचारी यांची बदली, 

निवृत्ती, राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत जबाबदारीने करावा . ज्या तरतूदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 
त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. वसुली अधिका -याचे ह्या बाबतचे काम असमाधानकार क दिसून आल्यास किंवादिलेल्या अधिकाराचा 
दुरुपयोग / गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधित वसुली अधिकारी 

प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 
( ४ ) या आदेशान्वये दिलेले अधिकार काढून घेणेबाबत बँकेने विनंती केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येईल . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त, पुणे ह्यांचे दि . १७-३-१९९८ चे परिपत्रक क्र .अर्थ- सहकारी कर्ज वसुली- धोरण - १९९८ नुसार मार्गदर्शक सुचनांनुसार 

वसुलीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 
( ६ ) शेतीच्या तारणावर सहकारी पत यंत्रणेमार्फत कर्ज घेतले आहे व अशी जमीन किंवा शेती शासनाने संपादित केली आहे मात्र भूस्वामी शेतक -यास 

भरपाई पुर्णपणे किंवा काही अंशी मिळालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती माहिती घेऊन भरपाईच्या 
रकमेतून वसुली करावी . 


नुकसान 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२ - १८ , शके १९३७ 


( ७ ) वसुली अधिका- याने वसुल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आंत बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 
( ८ ) वसुली अधिकारी यांचेकडे स्वतंत्र दिलेली वसुली प्रकरणे , वसुल करावयाची रक्कम व केलेली वसुली, सरचार्ज यासंबंधी मासिक अहवाल 

वसुली अधिकारी निहाय दर महिन्याचे ५ तारखेच्या आंत सादर करावा . 
( ९ ) वसुल सरचार्जचा भरणा नियमीतपणे शासकीय कोषागारात करावा . 


सदरील आदेश आज दि . १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीनिर्गमीत करण्यात येत आहेत . 


नागपूर : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ . 


प्रवीण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 


नागपूर . 


भाग १ ( ना .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २२०८ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्र . उपनिश- २- वसुली अधिकार - क. १५६ - ९७२१-२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एन . एस .कंजेरी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ , या आदेशान्वये, दि पिपल्स को - ऑप . के . सोसायटी लि ., नागपूर र.नं . १३६ संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५), (६),( ७),(९),( १० ) , 
( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३), ( १५), ( १७), ( १८ ) व (२० ) तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून अधिकार 
प्रदान करीत आहे . अटी व शर्तीचे पालन न झाल्यास सदर आदेशान्वये देण्यात आलेले वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 


अ . क्र . 
( १ ) 


शक्तीची व्याप्ती 


अनुसूची 

हुद्दा 
( ३ ) 


विशेष वसुली अधिका -याचे नांव 

( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . प्रमोद रूपचंद चिंचखेडे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


२३ - ११ -२०१५ ते २२- ११ - २०१६ 


अटी व शर्ती : 
( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मध्ये नमूद करण्यात आलेली मालमत्ता जप्ती करणे व तीची विक्री करणे याबाबतचे 

कार्यपद्धतीचा कोटेकोरपणे अवलंब करावा लागेल . 
( २ ) थकित वसुली प्रकरणांचा नियमित आढावा दरमहा या कार्यालयास सादर करावा लागेल . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म. रा., पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशासन- वसुली अधिकारी - जप्त मालमत्ता - कब्जाबंदी- २००९ , 

दि . २० - ३- २००९ चे कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करावे . 


नागपूर ( शहर- २) : 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


एन . एस . कंजेरी , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 

नागपूर शहर-२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


